RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९ - भाद्र . ४ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे १४ ,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१३६ 


बुधवार , जुलै ९, २०१४ / आषाढ १८ , शके १ ९ ३६ 


. 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ९ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मुवक. १५१४ / प्र.क्र . ४४ / कराधान-१. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) च्या कलम २० च्या 
उप - कलम ( ६ ) च्या परंतुकाअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , शासन अधिसूचना, वित्त विभाग , 
क्रमांक मुवक. १५१३ / प्र.क्र . १२४ / कराधान -१, दिनांक १ जानेवारी २०१४ मध्ये खालील सुधारणा करीत आहे,म्हणजेच 

या अधिसूचनेस जोडलेल्या, अनुसूचीमधील , नोंद क्र . ७ नंतर, पुढीलप्रमाणे नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 
" ८. फेब्रुवारी, २०१४ पर्यंतच्या अशी कोणत्याही कालावधीची रुपये एक ( क ) स्तंभ “ क ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली विवरणे , 

कोणत्याही कालावधीसाठी विवरणे, ज्यांचा विहित दिनांक १ हजार पेक्षा दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ किंवा तत्पूर्वी दाखल 
विवरणे दाखल केलेली नाहीत, एप्रिल २०१४ पूर्वी झालेला आहे जास्त . 

केलेली असतील . 
असे व्यापारी . आणि जी विवरणे उक्त 

( ख ) स्तंभ “ क ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या , 
दिनांकापर्यंत दाखल करण्यात 

विवरणानुसार, येणारा कर आणि त्यावर लागू 
आलेली नाही. 

होणारे व्याज हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ 
रोजी किंवा तत्पूर्वी भरेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडीया , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६ , २०१५ / श्रावण २९ - भाद्र. ४, शके १ ९ ३७ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 9th July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 

No. VAT 1514 /C.R . 44 / Taxation - 1. — In exercise of the powers conferred by proviso to sub 
section (6 ) of section 20 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the 
Government of Maharashtra hereby amends the Government Notification , Finance Department 
No. VAT 1513/C.R . 124 / Taxation - 1, dated the 1st January 2014 , as follows, namely : 

In the Schedule, appended to the said notification , after entry 7 , the following entry shall be 
added , namely : 


of rupees 


“ 8. Dealers , who have 

not filed any of the 
returns for the 
periods upto 
February , 2014 . 


Returns for any of the 
periods , which were 
due and have not been 
filed upto the 
1st April 2014 . 


one 


In excess ( a ) Returns, specified in column 

(C ) shall be filed on or before 

the 30th September 2014 . 
thousand . (6 ) Tax payable , as per the 

return , referred to in column 
(C ) alongwith the applicable 
interest, shall be paid on or 
before the 30th September 
2014.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५/ श्रावण २९ - भाद्र . ४, शके १ ९ ३७ 


१३७ 


बुधवार , जुलै ९, २०१४ / आषाढ १८ , शके १ ९ ३६ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गो.ते. रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला, गो.ते. रुग्णालय संकुल , लोकमान्य टिळक मार्ग , 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३० जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान , आरोग्य विज्ञान, उच्च , तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम 
( प्रतिबंध ) अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक एमईडी . १०१४ / प्र.क्र . २५२/शिक्षण -२. - महाराष्ट्र कृषि , पशु व मत्स्य विज्ञान , आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधील अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम ( प्रतिबंध ) अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा महा. २० ), च्या कलम ७ मधील प्रदत्त अधिकारान्वये 
या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता खालील परिशिष्टाच्या स्तंभ ( २) मधील नमूद अधिकाऱ्यांची, स्तंभ ( ३ ) मधील 

नमूद अभ्यासक्रमांच्या 
शैक्षणिक संस्थांसाठी आणि अध्ययनक्रमांसाठी किंवा अभ्यासपाठ्यक्रमांसाठी अपिलीय प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे : 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अधिकारी 


अभ्यासक्रम 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


आरोग्य विज्ञान 


सह सचिव / उप सचिव (शिक्षण) , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग , 
महाराष्ट्र शासन , गो . ते. रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला, गो . ते . रुग्णालय 
संकुल , लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई. 


अभ्यासक्रम 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अंजली वि . अंभिरे, 


शासनाच्या उप सचिव 


भाग चार - ब -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९ - भाद्र. ४, शके १९ ३७ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
G. T. Hospital New Building, 9th Floor , G. T. Hospital Complex , Lokmanya Tilak Road, 

Mumbai 400 001, dated 30th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNAUTHORIZED INSTITUTION AND UNAUTHORIZED COURSES OF STUDY IN AGRICULTURAL , VETERINARY 
AND ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY AND FISHERIES, HEALTH SCIENCES, HIGHER , TECHNICAL AND VOCATIONAL 
EDUCATION (PROHIBITION ) ACT , 2013 . 

No. MED . 1514 /C.R . 252/EDU -2.- In exercise of the powers conferred by section 7 of the 
Maharashtra Unauthorized Institution and Unauthorized Courses of Study in Agricultural, 
Veterinary and Animal Husbandry , Dairy and Fisheries, Health Sciences, Higher , Technical and 
Vocational Education (Prohibition ) Act , 2013 (Mah . XX of 2013 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints the officer mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto to be the 
Appellate Authority , in respect of the Educational Institutions and the programmes or courses 
of study specified against them in column ( 3 ) of the Schedule . 


SCHEDULE 


Officer 


Serial 
Number 


Educational Institutions 
programmes or courses 

of study 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Health Sciences 


Joint/Deputy Secretary Education ), Medical Education 
and Drugs Department , Government of Maharashtra , 
G. T. Hospital New Building , 9th Floor , G. T. Hospital 
Complex , Lokmanya Tilak Road , Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


ANJALI V. AMBHIRE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९ - भाद्र. ४ , शके १ ९ ३७ 


५ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गो.ते. रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला, गो.ते. रुग्णालय संकुल , लोकमान्य टिळक मार्ग, 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३० जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषि , पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान , उच्च , तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम 
( प्रतिबंध ) अधिनियम, २०१३ . 

क्रमांक एमईडी. १०१४ / प्र.क्र . २५२/शिक्षण - २. - महाराष्ट्र कृषि , पशु व मत्स्य विज्ञान , आरोग्य विज्ञान, उच्च , तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधील अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम ( प्रतिबंध ) अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा महा. २० ), च्या कलम ५ मधील प्रदत्त अधिकारान्वये 
या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता खालील परिशिष्टाच्या स्तंभ ( २ ) मधील नमूद अधिकाऱ्यांची, स्तंभ ( ३) मधील नमूद अभ्यासक्रमांच्या 
शैक्षणिक संस्थांसाठी आणि अध्ययनक्रमांसाठी किंवा अभ्यासपाठ्यक्रमांसाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे : 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अभ्यासक्रम 


अधिकारी 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 


आरोग्य विज्ञान 


अभ्यासक्रम 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अंजली वि . अंभिरे , 
शासनाच्या उप सचिव. 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९ - भाद्र. ४, शके १९ ३७ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
G. T. Hospital New Building, 9th Floor , G. T. Hospital Complex , Lokmanya Tilak Road, 

Mumbai 400 001, dated 30th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UNAUTHORIZED INSTITUTION AND UNAUTHORIZED COURSES OF STUDY IN AGRICULTURAL , VETERINARY 
AND ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY AND FISHERIES, HEALTH SCIENCES, HIGHER , TECHNICAL AND VOCATIONAL 
EDUCATION (PROHIBITION ) ACT , 2013 . 

No. MED . 1514 /C.R . 252/EDU -2.- In exercise of the powers conferred by section 5 of the 
Maharashtra Unauthorized Institution and Unauthorized Courses of Study in Agricultural, 
Veterinary and Animal Husbandry , Dairy and Fisheries, Health Sciences, Higher, Technical and 
Vocational Education (Prohibition ) Act , 2013 (Mah . XX of 2013 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints the officer mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto to be the 
Competent Authority , in respect of the Educational Institutions and the programmes or courses 
of study specified against them in column ( 3 ) of the Schedule . 


SCHEDULE 


Officer 


Serial 
Number 


Educational Institutions 
programmes or courses 

of study 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Health Sciences 


Director , Medical Education and Research , 
Maharashtra State , Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANJALI V. AMBHIRE 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९ - भाद्र. ४, शके १९ ३७ 


७ 


१३८ 


शुक्रवार , जुलै ११, २०१४ / आषाढ २० , शके १९३६ 


. 


. 


“ २ अ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मुवक.१५१४ / प्र.क्र .४६ /कराधान - १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) च्या कलम ९ च्या 
पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची क 
आणि ग मध्ये, दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे , म्हणजेच : 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ मधील, 
एक . अनुसूची क मध्ये, 

( १) नोंद २ नंतर , पुढीलप्रमाणे नोंद दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 
राज्य शासनाकडून , वेळोवेळी, राजपत्रात अधिसूचित करण्यात येतील असे विमानाचे 

शून्य टक्के ”; 
सुटे भाग . 
( २ ) नोंद ३९ ऐवजी, पुढील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 
( क ) पोहे , लाह्या आणि चुरमुरे; 

शून्य टक्के ”. 
( ख ) फुटाणा आणि दाळवा 
दोन . अनुसूची ग मध्ये , 

( १) नोंद २५ ऐवजी , पुढील नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 
( क ) कापूस म्हणजे, टाकाऊ कापूस वगळता, सर्व प्रकारचा कापूस ( देशी किंवा 
आयात केलेला) अनुत्पादित स्वरूपात , मग तो पिंजलेला किंवा न पिंजलेला असो, 
गासड्यातील असो, दाबणी केलेला असो किंवा अन्य प्रकारचा असो; 
( ख ) टाकाऊ कापूस 

५ टक्के "; 
( २) नोंद ८३ ऐवजी, पुढीलप्रमाणे नोंद दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 
( क ) अनुसूची क मधील नोंद ३९ च्या उप नोंद ( ख ) मध्ये नमूद असलेले दाळवा 

५ टक्के ”; 
व फुटाणे, या व्यतिरिक्त इतर भाजक्या डाळी , खाण्यासाठी देण्यात येत असतील 
त्या व्यतिरिक्त ; 
( ख ) तळलेल्या डाळीसह तळलेले चणे , खाण्यासाठी देण्यात येत असतील त्या व्यतिरिक्त. 


" ३ ९ 


" २५ 


२ टक्के 


" ८३ 


१ 


. 


( ३ ) नोंद १०७ मध्ये , उप नोंद ( २ ) नंतर खालील उप नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

“ (२ क ) राज्य शासनाने राजपत्रात वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या भांडवली मालमत्तेच्या वस्तू आणि त्यांचे भाग व घटक 
यांची राज्य शासनाच्या किंवा यथास्थिती, केंद्र शासनाच्या विभागांना केलेली विक्री. ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडिया , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब -३ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९ - भाद्र. ४, शके १९ ३७ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 11th July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 


No. VAT 1514 /CR 46 / Taxation - 1.— In exercise of the powers conferred by sub section ( 1) 
of section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government 
of Maharashtra hereby amends the SCHEDULE ‘ A ’ and Cappended to the said Act , with effect 
from the 1st August 2014 , as follows, namely : 

In the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002, 
( I) In SCHEDULE A , 

( 1) after entry 2 , the following entry shall be inserted , namely : 
“ 2A . Aircraft spare parts , as may be notified from time to time, 

Nil % " ; 
by the State Government in the Official Gazette . 

( 2 ) for entry 39, the following entry shall be substituted , namely : 
" 39 (a ) Poha, lahya and chirmura ; 

Nil % ” . 
(6 ) Roasted gram and dalwa . 
( II ) In SCHEDULE C , 

( 1 ) for entry 25 , the following entry shall be substituted , namely : 
“ 25 ( a ) Cotton , that is to say , all kinds of cotton (indigenous or 

2 % 
imported ) in its unmanufactured state, whether ginned or unginned , 
baled , pressed or otherwise excluding cotton waste ; 
(6 ) Cotton waste 

5 % " ; 
( 2 ) for entry 83, the following entry shall be substituted , namely : 
" 83 ( a ) Roasted pulses , other than roasted gram and dalwa 
specified in sub - entry (b ) of entry 39 of Schedule A , except 

5 % " ; 
when served for consumption ; 
(b ) Fried pulses including fried gram , except when served 
for consumption . 

( 3 ) In entry 107 , after sub - entry ( 2 ), the following sub - entry shall be added 
namely : 

" ( 2A ) Capital goods and parts and components thereof, as may be notified by the 
State Government , from time to time, in the Official Gazette, when sold to the 
Departments of State or , as the case may be , the Central Government.”. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


- 


O. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५/ श्रावण २९ - भाद्र. ४ , शके १ ९ ३७ 


९ 


१३ ९ 


सोमवार , जुलै १४ , २०१४ / आषाढ २३, शके १ ९ ३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक १४ जुलै २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम , 

क्रमांक साप्रोयो -२०१४/ प्र.क्र .५/ऊर्जा-१. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक इएलडी-२००४/ प्र.क्र . 
२१३, ऊर्जा-१ , दिनांक ७ जुलै २००४ यानंतर ज्याचा उल्लेख “ सदर अधिसूचना ” असा करण्यात येईल. महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम 
( १९ ५८ चा ४०) ( यानंतर ज्याचा उल्लेख “ सदर अधिनियम " असा करण्यात येईल.) च्या कलम ५- क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात आलेल्या सदर अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील 
औद्योगिक उपक्रमांकडून वापरण्यात येत असलेल्या जागेच्या बाबतीत त्या ठिकाणी वापरलेल्या विजेवर सदर अधिनियमाच्या अनुसूचीतील भाग 
च " आणि भाग “ छ 

छ " च्या खंड ( ख) खाली देय असलेले संपूर्ण वीज शुल्क भरण्यापासून दिनांक १ एप्रिल २००४ ते दिनांक ३१ मार्च२०० ९ 


पर्यंत सूट 


सूट दिली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . इएलडी-२०० ९/ प्र.क्र . ६ / ऊर्जा-१, दिनांक २६ मे २०० ९, अन्वये 
सदर अधिनियमातील कलम ५ -क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचना सुधारित करून 
राज्यात विदर्भ व मराठवाडा विभागातील औद्योगिक उपक्रमांकडून वापरण्यात येत असलेल्या जागेच्या बाबतीत त्या ठिकाणी वापरलेल्या विजेवर 
पाच वर्षांसाठी उक्त अधिनियमाच्या अनुसूचीतील भाग “ च " आणि भाग “ छ " च्या खंड ( ख) खाली देय असलेले संपूर्ण वीज शुल्क 
भरण्यापासून दिनांक १ एप्रिल २०० ९ ते दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंत सूट दिली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूट देण्याचा पाच वर्षांचा कालावधी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने वाढविणे आवश्यक आहे , अशी महाराष्ट्र शासनाची 
खात्री पटली आहे. 

त्याअर्थी आता, मुंबई वीज शुल्क अधिनियम , (१९ ५८ चा ४० ) याच्या कलम ५ क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून राज्यात विदर्भ व मराठवाडा विभागातील औद्योगिक उपक्रमांकडून वापरण्यात येत असलेल्या 
जागेच्या बाबतीत त्या ठिकाणी वापरलेल्याविजेवर पाच वर्षांसाठी उक्त अधिनियमाच्या अनुसूचीतील भाग “ च " आणि भाग च्या खंड ( ख ) 
खाली देय असलेले संपूर्ण वीज शुल्क भरण्यापासून दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंत सूट देत आहे. 


" 


छ 


भाग चार - ब -३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९- भाद्र. ४, शके १९ ३७ 


१ 


आणि या प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे 
( अ) परिच्छेद ( १) मधील : 

( एक ) खंड ( अ) मध्ये “ दिनांक १ एप्रिल २००४ रोजी " या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या 
कालावधीकरिता " या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

दिनांक १ एप्रिल २००४ रोजी किंवा त्यानंतर परंतु दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पूर्वी कोणत्याही दिवशी वस्तुंच्या निर्मितीस किंवा 
उत्पादनास प्रथम सुरूवात केली असेल अशा कोणत्याही नवीन औद्योगिक उपक्रमाच्या बाबतीत अशा औद्योगिक उपक्रमाने वस्तूंच्या 
निर्मितीस किंवा उत्पादनास सुरूवात केली असेल अशा दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीकरिता ". 

( दोन ) खंड ( ब) मध्ये " दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या कालावधीकरिता " या मजकुराऐवजी " दिनांक ३१ मार्च२०१९ पर्यंतच्या 
कालावधीकरिता " हा मजकूर दखल करण्यात येईल. 
( ब) परिच्छेद ( दोन ) मध्ये : 

( एक ) खंड ( अ) मध्ये " दिनांक १ एप्रिल २००४ रोजी " या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या 
कालावधीकरिता " या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल 

दिनांक १ एप्रिल २००४ रोजी किंवा त्यानंतर परंतु दिनांक ३१ मार्च २०१९ पूर्वी कोणत्याही वस्तुंच्या निर्मितीस किंवा उत्पादनास 
प्रथम सुरूवात केली असेल अशा कोणत्याही नवीन औद्योगिक उपक्रमाच्या बाबतीत अशा औद्योगिक उपक्रमाने वस्तूंच्या निर्मितीस किंवा 
उपक्रमांस सुरूवात केली असेल अशा दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ पर्यंतच्या कालावधीकरिता ". 

( दोन) खंड (ब) मध्ये " दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंतच्या कालावधीकरिता " या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी " दिनांक ३१ 
मार्च २०१ ९ पर्यंतच्या कालावधीकरिता " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आ . भ . रामटेके , 
शासनाचे उप सचिव . 


33 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९ - भाद्र. ४ , शके १९ ३७ 

INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 14th July 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ELECTRICITY DUTY ACT. 

No. PSI- 2014 /C.R . 5/Energy-1 .--- Whereas, by Government Notification , Industries , Energy 
and Labour, No. ELD - 2004/C.R . 213 /NRG - 1, dated the 7th July 2004 (herinafter referred to as 
" the said notification "), issued in exercise of the powers conferred by section 5A of Maharashtra 
Electricity Duty Act (XL of 1958) (hereinafter referred to as “ the said Act"), the Government of 
Maharashtra has exempted the consumption of energy in respect of premises used for industrial 
undertakings in Vidarbha and Marathwada regions of the State of Maharashtra from payment of 
whole of the electricity duty payable under Part F and clause (b) of part G of the schedule 
appended to the said Act, for the period specified therein with effect from the 1st April 2004 to 
31 st March 2009 ; 

And whereas , by the Government Notification, Industries , Energy and Labour, No. ELD 
2009/C.R . 6 /NRG -1, dated the 26th May 2009, issued in exercise of the powers conferred by section 
5A of the said Act , the Government of Maharashtra has by amending the said notification, exemted 
the consumption of energy in respect of premises used for industrial undertaking in Vidarbha 
and Marathwada regions of the State of Maharashtra from payment of whole of the electricity 
duty payable under Part F and clause (b ) of part G of the Schedule appended to the said Act, 
for the period of five years with effect from the 1st April 2009 to 31st March 2014 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it necessary in the public interest 
to extend the period of said exemption for further period of five years ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 5A of the Maharashtra 
Electricity Duty Act (XL of 1958) the Government ofMaharashtra hereby exempts the consumption 
of energy in respect of the premises used for industrial undertakings in Vidharbha and 
Marathwada regions of the State of Maharashtra from the payment of whole of the electricity 
duty payable under Part F and clause (b) of part G of the Schedule appended to the said Act, 
for a period of five years with effect from the 1st April 2014 to 31st March 2019 ; and for that 
purpose amends the said notification as follows namely : 

In the said notification : 
(a ) in paragraph (I), – 

(i) in clause (a ), for the portion beginning with the figures , letters and word " 1st 
April 2004 " and ending with the figures letters and word " 31st March 2014 " the following 
shall be substituted namely : 

“ 1st April 2004 " but before 31st March 2019 for a period beginnig from the date on 
which such industrial undertaking begins to manufacture or produce articles , upto 31st 
March 2019 "; 

(i ) in clause (6), for words, figures and letters " for a period upto 31st March 2014 " 
the words, figures and letters " for a period upto 31st March 2019 " Shall be substituted ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९- भाद्र. ४, शके १९ ३७ 


(6 ) in paragraph ( IT), 

(i) in clause (a ), for the portion beginning with the figures , letters and word " 1st 
April 2004 " and ending with the figures , letters and word " 31st March 2014 ”, the following 
shall be substituted , namely : 

“ 1st April 2004 " but before 31st March 2019, for a period begining from the date on 
which such industrial undertaking begins to manufacture or produce articles , upto 31st 
March 2019 " ; 

(ii) in clause (b ) for the words, figures and letters " for a period upto 31st March 2014 " 
the words, figures and letteres " for a period upto 31st March 2019 " Shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. B. RAMTEKE, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५/ श्रावण २९ - भाद्र . ४, शके १ ९ ३७ 


१३ 


१४० 


मंगळवार , जुलै १५, २०१४ / आषाढ २४ , शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जून २०१४ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र कोर्ट फी अधिनियम , १९ ५ ९. 


क्रमांक मुद्रांक . २०१२/ प्र.क्र . २७२ / म-१.- मुंबई कोर्ट फी अधिनियम, १९ ५ ९ (१९ ५ ९ चा मुंबई ३६ ) याचे कलम ४६ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , संविधान ( अनुसूचित जमाती) आदेश , १९ ५० यांच्या परिशिष्टातील भाग-९ मध्ये, 
अनुसूचित जाती आणि जमाती आदेश ( सुधारणा) अधिनियम , १९ ५६ (१ ९ ५६ चा ६३ ), अनुसूचित जाती आणि जमाती आदेश ( सुधारणा ) 
अधिनियम, १९ ७६ (१९ ७६ चा १०८ ) आणि अनुसूचित जाती आणि जमाती आदेश ( सुधारणा) अधिनियम , २००२ ( २००३ चा १० ) मध्ये निर्दिष्ट 
केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना, या अधिनियमांच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या परिशिष्टात नमूद केल्यानुसार कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी 
न्यायालयात दाखल केलेल्या, निष्पादन केलेल्या किंवा अभिलिखित केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या दस्तऐवजांस , दिनांक १ जुलै २०१४ ते ३० जून 
२०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस समाविष्ट ) या कालावधीसाठी कोर्ट फी मधून सूट देत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश नार्वेकर , 


उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २०-२६, २०१५ / श्रावण २९- भाद्र. ४, शके १९ ३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutama Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA COURT FEES ACT, 1959 . 

No. Mudrank . 2012 /C.R . 272/M - 1. - In exercise of the powers conferred by section 46 of the 
Maharashtra Court Fees Act (Bom . XXXVI of 1959 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the 
Government of Maharashtra hereby remits the fees payable by members of the Schedule Tribes 
in relation to the State of Maharashtra specified in Part IX of the Schedule to the Constitution 
( Scheduled Tribes ) Order , 1950. The Schedule Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment), 
Act 1956 , (Act No. 63 of 1956 ) , Schedule Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment, 
Act , 1976 (Act No. 108 of 1976 ) Scheduled Castes and and Scheduled Tribes Orders Amendments , 
Act , 2002, ( Act No. 10 of 2003), in respect of the documents of any kinds specified in the First or 
Second Schedule to the said Act , to be filed , executed or recorded in any Civil or Criminal Court , 
from the 1st July 2014 to 30th June 2015 ) (both days inclusive ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJESH NARVEKAR , 
Deputy Secretary 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


